लेखनः जेनेवीव ग्रे 
चित्र: एन ग्रिफैल्कोनी 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


फेत्रिपे मैक्सिको मध्ये राहत होता. त्याची 
छोटेशी बुर्रो (गाढवीण) फिलोमिना त्याची 
मैत्रीण होती. पण जेव्हा फेत्रिपेच्या कुटुंबाने 
कर्नल आंजा यांच्या कॅलिफोर्निया 
अभियानाला जोडण्याचा निर्णय घेतला, 
फेल्रिपेच्या कार्लोस काकांनी सांगितले की 
त्यांना फिलोमिनाला इथेच सोडून जावे 
लागेल. पण फेल्रिपेने तिला दुसऱ्या 
जनावरांच्या मध्ये लपवल्रे. 

प्रवास खूप लांबचा आणि मुशकितल्र 
होता.प्रवाशांनी खूप त्रास सहन केला. 
रस्त्यात अनेक प्राणी मेले. पण फेल्िपे 
आणि त्याचे कुटुंब वाचले. फेलोमिना पण 
वाचली. 


इतिहासाचे “आय कॅन रीड” या पुस्तकात 
कर्नल हुआन बाउस्तीता दे आंजा यांच्या 
१७७५ चे कॅलिफोर्नियाचे अभियानाबद्दल 
सांगते. जैनेवीव ग्रे च्या संवेदनशील शब्दात 
लिहलेली या कथेला एन गीफेल्कोनी च्या 
चित्रांनी जिवंत केत्रे आहे. 


४ 9 कट मुत्र 
हात 
(१ 1. रि 
“4८2 ४ र : र शद 
वकि / टर 
| शं 70४४ >>> 


लेखनः जेनेवीव ग्रे 
चित्र: एन ग्रिफैल्कोनी 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


ब्रैड इरविनसाठी 


अनुक्रम 


फेलिपे 

प्रस्थान 
इन्डियन प्रदेश 
वाळवंट 
अडचणी/संकटे 
कॅलिफोर्निया 


फेलिपे आपल्या कार्लोस काका आणि मारिया 
काकू बरोबर राहत होता. आणि आपल्या 
सहा चुलत भावंडा बरोबर राहत होता. 


फिलोमीना त्याची मैत्रीण होती. ती छोटीशी 
गाढवीण होती. 


ह 02 कल र्र मी 
-& -. 


रट ५८- १, ह... 
क ४... ४८.५ ५ ८९४५० च 
ञा । रला र 3 १ ी १ >> ह र 
शी, र) (क वि.” प ८८ ८.८ ४७” 
| १ ळी की 
१ 1! | ... ह 


जळ. व वी (.) ्ि (४ न्य 
र्ट 7. र >, क | 
पा ५ भं 


धे 1 श्व 
५-५ 


7 रट 
प्या 
वट 
व्र 


कार्लोस काकाने शेतात मका उगवण्याचा प्रयत्न 


कु. केला. पण जमीन कसदार नव्हती. फेल्रिपे 
फिलोमीना खूप आवाज करत असे, नेहमीच भुकेला राहत होता. त्याचे चुलत भावंडे 
पण ती छोटी होती. इतकी छोटी की सुद्धा. आणि मेक्‍्सिकोतले त्यांच्या गल्लीतले 


ती शेतात मदत करू शकत नसे. दुसरे लोक सुदधा भूकेलेच होते. 


900020 डी 


न्न क कत. ६४०८- ४.2. र 
जट >. 4000000101: 80 वी 
हर 1 - | शर : डी ह जा श ज्य 
पके... .” १ १ । ६ | १ र नज 
1) ७) १ क द > नटे 
"न आणी, ) 1) व - 
७५॥॥॥ त 1 1. व्ह. 
ग र वे | 
ज्र 
*&--5 


म” शै 
|“) क, र 
"- .|॥४५/ ट्क 
| 


पीर ह| । य) 


/ 
॥॥. । शॉ 
॥॥ १ 


एक दिवस चौकात क आ. पती हाडा दा. 
फेलिपे आणि फिलोमीनाने एक ऑफिसर (९) ( ला तीस कुटुंबाची गरज आहे. जे 
बघितला. जो ग्र्दीशी बोलत होता. 0१ कॅलिफोर्नियात जाऊन राहिला तयार आहेत. 
“मी कर्नल आंजा आहे,” ऑफिसरने जया जिथे जमीन उपजाऊ आहे. शेतीवाडी आणि 
म्हटले. पशुपालनासाठी चांगली आहे. 


प्रत्येक कुटुंबाला कपडे, जेवण, घोडे 
आणि पाळीव प्राणी मिळतील. मोफत! 


जर घोड्यांवरून प्रवास केला तर 
कॅलिफोर्नियाला जायला चार महिने 
लागतील एवढे ते दूर आहे. माझे शिपाई 
आणि मी तुम्हा लोकांना तिथे घेऊन 
जाऊ. कोण-कोण यायला उत्सुक आहे?” 


“अन्न? कपडे?” 
फेल्रिपेने कुजबुजत म्हटले. तेव्हा 
त्याने जोरात म्हटले, “मी येईन!” 
दुसरे पण ओरडू लागले. “आम्ही 
पण कॅलिफोर्नियाला येऊ.” 


फिलोमीनापण ओरडली, ठेंचू - ठें३5555- चू55५555! 


ती एवढ्या जोरात ओरडली की घोडे घाबरून मागे 
झाले. आणि डुक्कर ची ची करू लागले. ३ 
व रट र अड 

७) “या गाढविणीला इथून हलवा!” 


कर्नल आंजा गरजले. 


फेलिपे कार्लोसकाकाला बातमी देण्यासाठी घरी धावला. पण 
कार्लोस काका म्हणाला, 


“कॅलिफोर्निया खूप दूर आहे.” 
“पण त्याची पर्वा कोणाला आहे?” मारिया काकू म्हणाली. 


“इथे आपण बेडका सारखे राहत आहोत. आपल्याला जिवंत 
राहायचे असेल तर अन्न आणि कपड्यांची गरज आहे.” 


कि विवा 9 क्क 
य, टर क 
लट ५ म 
भू धय १। 
/2. ५९६ 
क” “यर: ११ 
(> “>. * च १.१ 


टि 
1, 


म्हणून ते नाव लिहण्यासाठी गेले. 


“मी फिलोमीनाला माझ्या बरोबर 
कॅलिफोर्नियाला घेऊन येईल.” फेल्रिपेने 
म्हटले. 


“बिलकुल नाही!” कार्लोस काका म्हणाले. 


“ती काम करण्यासाठी खूप छोटी आहे.” 


क. 


य 
लूट य 


कभ 


“ती कधी मोठी होईल?” फेल्रिपेने विचारले. 


“जेव्हा तिचे खांदे तुझ्याएवढे होतील.” 
कार्लोस काका म्हणाला. 


“पण तोपर्यंत तू कत्रिफोर्निया मध्ये 
असशील.” 


ठेचू - ठे$5555- चू55555! 


फिलोमीना गाऊ लागली.तिचे बोलणे 


फक्‍त फेल्रिपेल्ा समजे. 
फिलोमीनाला पण त्याच्या बरोबर 


कॅलिफोर्नियाला जायचं होतं. 


':] 
» बकर 
9 ५५. 


ह २ ३ (१ श्र ५५ 
री ह्य धे १“ 3३ प व्यक) न्न 7, >. 


शि 


| त 


3 »:/4 


112.» शक 
९॥॥॥६-/५ 
श्‌ ४ ी १ | श नळ ऱ्य को 


»“” , हा श्‌, व “४१, 1). 
द्र १/) ४/-% शं की 
क््ल्स्ञ् - - 2 शि 6, न । ११ 
-ट “१ ४7 | /£ च - 


ू) भी शर ॥, १ 1 2 ॥ । । ॥ ; 
हव - क्क र्र 0 7) रि १ 9) रश रक, 
प / रट 2 / न 
अर 


1, १ 


2. प्रस्थान 


“आपल्याला वाळवंट आणि पहाड 
पार करावे लागतील,” कर्नल आंज़ा 
यांनी सांगितलं. 

“आपल्याला रस्त्यात इंडियन 
(अमेरिकेचे मूळ निवासी) भेटतील, 
आणि तसेही त्यांच्याशी आपली 
मैत्री नाही. प्रवास कठीण आहे.” 


(१ .. 
। र! 
ग 


र ऊं 

13 र्ल “ः 
1 >] 
णं २ 
१ ५ 
१ ह 

ऱ्क्न 21) । १) 
1) 020 क्ट 9 शश ग. 
९ 1.3 शू र. 

६ ॥४४ > »2४४ 
ऱ्् वि टी शक 

र प्त ह 

बळ 

७3५,, 

व 


षे * 
तपो: 


२ (/ 


शेवटी प्रवासाची पूर्ण तयारी झाली. 


कर्नल आंज़ाने प्रवाशांचे प्रमुखपद 
घेतले, ते पुढे चालले आणि मग त्यांचे 
शिपाई चालू लागले. नंतर इतर कुटुंब. 
त्यांच्या मागे अजून शिपाई.त्यांच्या 
मागे सामान वाहणारे खेचर आणि 
सगळ्यात शेवटी फिलोमीना| 


र ह. 
च् १ क म २८ >>> 
फेलिपे घोड्यावर स्वार होता. $: औिओ । >. ॥2८/ अ प्का षे 
त्याची चुलत भावंडे होसे आणि 9. "णार 
रुबेन सुद्धा. फेत्रिपेने फिलोमीनाला 


फेलिपेने फिलोमीनाला त्याला 
आवाज देतांना ऐकले. 
ठेचू - ठे$5$555- चू55555! 


ब” ४२ १८-... 
&४4”>*- 3”. .5 


222 
०:47“ 
ह 

शा 


1.2 


02.4 र 
> च्या « 


घोड़े चमकले, त्यांचे लगाम ताणले 1 | 
गेले. खेचर दचकले त्यांनी | 
सामानच पाडून टाकले. जनावरे 
घाबरून झाडांमागे लपले. 


९" ४. 


१” 


कारवा थांबला. 

“त्या बु्रोला हाकलून लावा.” कर्नल 
आंज़ा ने रागवून हुकुम दिला. पण 
एवढा गोंधळ झाला होता की कोणाला 
त्याचा हुकुम ऐकूच आला नाही. सारे 
शिपाई जनावरांना एकत्र करण्यात 
गुंतले होते. 


स 1 १ >> क “ह धं 


त्या दिवशी दुपारी उशिरा 

कर्नल आंजाने एका नदीच्या जवळ 
थांबण्याचा हुकुम दिला. “आम्ही रात्रीसाठी 
इथेच वस्ती करणार आहोत.” ते म्हणाले. 


टि 


शी 


ट्र यचे 
द्य >>) 


“ 


>.) 
१-५४६/ 57: 


२-1 
र्या 


भ्र ." 


२ कि 
> 


२२९४ > 


व्य 
<*५ 


लोकांनी खेचरावर लादलेले 
सामान काढले आणि तंबू 
ठोकले. स्त्रियांनी चुली पेटवल्या 
आणि स्वयंपाक सुरु केला. मुले 
जंगलात खेळायला गेली. 


४) १)101१31 


, त 9 
९ र! की 


2/”/”_ 
४,” 


यो '। > ॥ ह. 2 


भे :५>>-८: 


फेलिपेने फिलोमीला खेचराबरोबर 
घास खातांना बघितत्रं. “माझे 
तुझ्यावर प्रेम आहे, फिलोमीना,” 


फेलिपेने कुजबुजत तिच्या कानात 
सांगितले. फिलोमीनाने आपतल्ने डोके 


फेल्रिपेच्या छातीवर टेकवले. 


यानंतर, फित्रोमीना रोज सकाळी गाऊ लागली, 


“उठण्याची वेळ झाली आहे.” 


ह ट्र "य्य क... 
' कार्लोस काका सुद्या / ७.७ यी 


८.) // कि ६>-..3. । ९ तिच्यावर ख स 

प । र प (टी शी | 9 '- * रश ट्ट त,” ग >” 1.) बुश होते. ९ 
॥॥॥४४//॥१॥// क वी श्र , 

१॥॥५/५.४४ 


'ह 
रश र जा ये. 
की; ८२८ 2७ 


) 


र 


१ 0 र्क र) ज्र क उ 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी बिगुल वाजवले. 
फिलरोमीना त्याच्याबरोबर गाऊ लागली. 


“ढेंचू - ठें55555- चू55555!” 
सगळे लोक खडबडून जागे झाले. 


“ही बुर्रो एवढी वाईट पण नाही,” कर्नल 
आंजा म्हणाले. 


काही दिवसानंतर ते एका पहाडाच्या 
पायथ्याशी पोहचले. 


चारी बाजूला उंच उंच खडक होते. 


कर्नल आंजाला भीती होती की जर 
इंडियनने हमला केला तर! 


“अपाचे (मूळ निवासींचा एक जमाव) 


गुप्तहेर त्या खडकांवर जाऊन बघतील,” ते 
म्हणाले. 


या नंतर ते एका दरीतून पुढे गेले. त्या रात्री 


8 ही. कोणीच झोपले 
> टा नाही. पूर्ण रात्रभर फेलिपेने कान टवकारून 
(4८१८८, लोकांची 
-४ रश सश ऐकले. अपरिचित लोकांची चाहूल ऐकण्याचा 
कल: 
(जि प्रयत्न केला. त्यातला वाटले की या काही 


गुप्तहेरांच्या सावल्या आहेत. 


पहाट होताच कारवॉँ परत चालू लागला. 
कोणीच नाष्टा केला नाही. 


“दुपार पर्यंत आपण सुरक्षित होऊन जाऊ,” | 
कर्नल आंजा म्हणाले. र ी 


“आपण तेव्हाच खाऊ.” 


“कॅलिफोर्निया तर एक चांगली जागा असेल!” 

मारिया काकू म्हणाली. 

“जर आपण तिथे पोहचलो तर,” 

कार्लोस काकाने शंका घेत म्हटले. 
1४-शात र 


हैं 
वि.“ शि 
(५९५७ 
७ ६१.५. ५१ 


3. इंडियन लोकांचा इलाखा 


आता ते एका वाळवंटापर्यंत पोहचले. 
ते अनेक आठवडे पुढे चालत राहिले, 
त्यांनी अनेक मैल वाळवंट पार केले. 


“आपण घरातून मागच्या 
उन्हाळ्यात निघालो होतो,” 
फेलिपे म्हणाला. 


“आता हिवाळा येणार आहे, पण ए 
कॅलिफोर्निया अजून आले नाही.” 


“आपण अर्धा रस्ता पार केला 
आहे,” कर्नल आंजा म्हणाले. 


(९ 


“सॅन गॅबरिएल केवळ दोन महिने ं 
दूर आहे.” सगळेजण एवढे थकले होते. 
की आता कोणालाच कसलीच पर्वा नव्हती. 


“दोन महिने, काय दोन वर्षे काय सगळे एकसारखेच 
वाटत होते त्यांना. 


मारिया काकू बडबडली. 


शी गा १ अ 


॥ 


ह “1 // व्र 
शै 1 । त्र "० “ ही र! _ व शग 
1.) गि घट », बै! 4: । ७५८५... आ - कन री, 
का! कम ) १1) । |! | 9 शी शि र ११८९) ग | 
न क टी 2०१७० ग *' ती सळ 1] / 1 
1: १, ' 
८4९220 


; | 1 | । 1 1, ॥ा 
कल स) 1 ब 


४] 
षः » व 1 
१४४” . 


क >” हि 
का रत णी 
णी का ॥। 0 
व | 111 १ च. 


ते एका नदीपर्यंत पोहचले. तिच्या 


किनाऱ्यावर इंडियन वसलेले होते. जेव्हा मारिया काकूला त्यांनी 
उदयन | पिण्यासाठी चॉकलेट दिले, तिने एक 
हे पीमा इंडियन आहेत,” कर्नल आंज्ञा घोट घेतला आणि ते थुंकून टाकले. 


यांनी सांगितले. “त्यांचे वर्तन मैत्रीपूर्ण 


इंडियन लोकांनी त्यांच्यासाठी कि; याच्यापे, चांगले बी 1) 

आहे” इंडियन लोकांनी त्यांच् अपाचे यांच्यापेक्षा चांगले होते, आ १ 
म्हणाली डी प 

बाया ध् गात . मारिया काकू चिडून म्हणाली. ॥0/8 


व््ॉप्जि २२ “८” “7... 
शि 


(3) “2 


श्श्म्ा 


१. ये 
प्र...” 


१ ४. 
$ त की 


म नि दि ््ु 
४ त क 
ट्या रे 
देर. 


कार्लोस काकांना फार आश्‍चर्य वाटले. 
“काय फेत्रिपे आता गवळी झाला आहे 
काय?” त्यांनी मारिया काकू म्हटले, “क 
“आता पुढे आणखीन काय काय १ न 
होणार आहे?” । 


काफिल्याने तीन दिवस तिथे 
काढले. फेलिपेने पाणी भरले, 
जनावरांची देखभाल करण्यास 
मदत केत्री. 


एक दिवस 


इंडियन लोकांनी जेवण दिल्रे. 
फेलिपेने खूप सारा राजमा आणि 
मका खाल्ला. तोपर्यंत एका 
माणसाने फिलोमिना साठी टरबूज 
कापायला मदत केली. 

पण फिलोमिनाला ते आवडले नाही. 
म्हणून फेल्रिपेने तिच्या हिश्श्याचे 
टरबूज खाऊन टाकले. 


४. वाळवंट 


काफिला आता वाळवंटात पुढे चालू 
लागला. थंड हवेमुळे वाळू आणि धूळ 
उडत होती. आता जवळपास कुठेही 
पाणी नव्हते. जनावरांसाठी घास 
सुद्धा नव्हता. फिलोमिनाला खायला 
फक्‍त काही तण मिळाले. 


थंडी एवढी होती की 


फेलिपे आणि फिलोमीना शेजारी झोपत. 
म्हणजे थोडी ऊब मिळेल. बाकी जनावरे 
रात्रभर उभे राहत, भुकेले आणि थंड 
हवेकडे पाठ करून. 


एका सकाळी 


फेलिपेल्रा नक खेचर मरून पडलेले दिसले. 


कर्नल आंजा उदास होऊन म्हणाले, 
“न चारा, न पाणी”. 


पण करिश्मा हा आहे की काही प्राणी अजून 
जिवंत आहेत. 


“जर जनावरे भुकेने मरत 
आहेत ,”कार्लोस काका 
म्हणाले, तर माणसं 
सुद्धा मरू शकतात.” 


फेलिपे आपल्या थकलेल्या घोड्याजवळ जात 
होता. थंड हवा त्याच्या गालावर थपडया मारत 
होती. त्याने भुकेल्या-तहानलेल्या प्राण्यांना 
अचानक पडतांना आणि मरतांना बघितले. 


५१ 


श्र व्ल्ट प र शं ण मीर ऱ प | | ९ -ड् मॉ वक ४0९. शर्व 
व शश 2०७० क शीक), वी धू /॥| 
भो >> ळे 8. अर्हत 086 !!| ।1//%/ "| ४ ह व 


रर 3३. ९९५ 


व. दश र 

६" र शी ली धे र्मा १४८ 2८. 

५१ र 0001.) १ कि... 3 १४ "2८८ च्य , ,... 
न क)” १. षः 34. [५ “द आम्श्टर ८ र की षि 


/ 
4 


फेलिपेने फीलोमीनाला म्हटले, “मला आज 
रात्री पुरुषांना मदत करायची आहे, पण तू 


त्या रात्री कार्लोस काका म्हणाले, 
गरम राहशील.” त्याने आपल्या चुलत 


“आपण कोरड्या नदीत खड्डे खणले भावडांना विचारले, “फित्रोमीना बरोबर कोण 
पाहिजेत, म्हणजे प्राण्यांना थोडे तरी झोपेल?” 
पाणी मिळेल.” 


“मी!” सगळे जोरात बोलले. 


फेलिपे पूर्ण रात्रभर काम करत 
राहिला. पाण्यासाठी खडडे खणत 
राहिला. त्याने एक एक करून 
जनावर पाणी पिण्यासाठी आणले. 
तो हे विसरून गेला की तो ही किती 
थकलेला आहे. शेवटी पहाट झाली. 
तोपर्यंत ९४ प्राणी मेले होते. पण 
काफिल्याला पुढे जाणे भाग होते. 


र 3 4 शकर 1 र १ --) र 
2000010 8. 
जे या 

ली. 0 आ. तससत १ . आळ » 


क श्र्व््् 
क” 1 र क्र ४. >” >> श्र 9 
» र “टॅ ””/ट्र %“ श्र श््द््य्श्र् 
2.) 42” अ ल ट्र 


0 | शा, | 
7 / 


| 1. भा , 
ग १ क ० // 7 शर | । 
/ हौ “त 1 
11. १ शी 


/ ॥/८५॥४/॥/।,'" 
1, (शा | 
[प ि र 


१११ 


1 १] ॥..५ 


े २७१ ९२५ 


५. अडचणी 


फेत्रिपेला काहीतरी वेगळा दिसत होते. “हे पांढरे 
पांढरे काय आहे?” त्याने विचारले. 


“बर्फ” कर्नन आंज़ा म्हणाले. “त्‌ मेक्सिकोत 
जिथे राहत होता तिथे तू बर्फ बघितला नाही 
का?” 

त्या रात्री त्या लोकांनी शेकोटी भोवती बसून, 
अंगावर कांबळे घेऊन रात्र काढली. तरीपण 
सगळ्यांना खूप थंडी वाजली. 


च 


गवि 
| 


र्‌ 


4 
| |, 


ट्र $ को, 
73 ह क 1 
0 
८ २. ///”५ 4, 
२.० /॥// र 
7 डक >) न्या हत /// >>. ष्ट 
क्य” ड ५: ध 
/2/2221. प 3. 
“ड । र्क "२ 
6 त 


ह 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश स्वच्छ होते. र 
फेलिपेने दूर पहाडाकडे बघितले. ते आता की 
बर्फामुळे पांढरे दिसत होते. 

“अरे रे! कॅलिफोर्नियामध्ये बर्फ आणि हिमाशिवाय काहीच 

नाही!” 


कार्लोस काका म्हणाले. 
“घरी आम्ही गरीब होतो पण कमीत कमी गरम तरी होतो!” 


“तुम्हाला परत जावेसे वाटते आहे की काय?” मारिया काकूने 
डोळे मोठे करत विचारले. 


पण फेलिपेला आपल्या खांदयावर सूर्याची 
उष्णता जाणवत होती. 

“बघा” बर्फ वितळत आहे.” रुबेन म्हणाली. 

ठेचू - ठे$5$555- चू55555! 

फिलोमीनाने आनंद दर्शविला. पहाड समोर 
होता. त्यातून पाणी झऱ्या सारखे वाहत होते. 
त्याला हिवाळ्यातल्या घासासारखा सुगंध येत 
होतो. जो खोऱ्यात उगवला होता. घोड्यांचा वेग 
वाढला होता. 


हनी. 
ह ।्श 


१ ७३-><7५. र 
2 (७ शे ४ 
(2:72 द > ॥॥ पा ४५५७. भी 
"त टा र 
क ] > ज्वर -- ल 


ह 
८३५८-४2 
73 
1) 00 % जरा 


पु प डु शा! ॥ा 0 । 1 ् र री क ८] 


कका. ळल 


फेलिपेने थकलेल्या जनावरांच्या 
अंगावरचे ओझे उतरवण्यासाठी मदत 
- केली. त्यांना गवतापर्यंत घेऊन गेला. 
त्या दुपारी ते पहाडाच्या पायथ्याशी पोहचले. ् ती “हा प्रवासाचा कठीण काळ होता.” 
तिथे सगळ्यांसाठी पाणी होते आणि 
जनावरांसाठी कोवळा घास. “शेवटी आपण 


आपले उद्दिष्ट पूर्ण केलेच!” फेलिपे आनंदाने 
ओरडला “देवाचे आभार!” मारिया काक्‌ म्हणाली. 


कर्नल आंजा यांनी म्हटले. 


“बाकीचा प्रवास आता सहज होईल.” 


त्यांनी आठवडाभर आराम केला. मग 


पहाड चढायला सुरुवात केल्ली. सगळीकडे २ र धू 
उंच पहाड आणि हिरवा घास होता. त गी ४०- 


फेल्रिपेला सुर्यफुल आणि जंगली द्राक्षे णः 
मिळाली.नदीचे पाणी सूर्यात चमकत 
होते. नदीत खूप मासे होते. 


“पण कॅलिफोर्निया कुठे आहे?” 
फिलिपेने विचारले. हेच तर 
कॅलिफोर्निया आहे,” 


कर्नल आंजाने म्हटले. आपण 


जवळजवळ सॅन गॅबरिएल 
पोहचलो. 


नी. 
ग 


१ काग १५) 
| | | ॥ . ॥ | क 
1 


“फित्रोमीनाकडे तर बघा जरा/” रुबेन 
म्हणाली. 


“ती मोठी झाली.” आता तिचे खांदे 
फेलिपेच्या उंची इतके झाले,” मारिया काकू 
म्हणाली. 


ठेचू - ठे५5555- चू55555! 


फिलोमीना अभिमानाने गाऊ लागली. 
तिने फेत्रिपेला आपल्या पाठीवर बसू 
दिले आणि धावू लागल्री. तिच्या 
मासपेशी आता मजबूत झाल्या होत्या. 
ती गोल गोल चक्कर मारत पळत 
होती. तिची शान वाढू लागली होती. 


च्छ व 
१ ५-५ 1. र च व “क [९ 
2२ लत 


ह र्क क, .. ५५ $ 
आ ४.) 0) 
( टी १ /, १ 
हौ १ 


४ 


“त 
“ 
)%% त्य 
2 ///8 ९ 
त) - ११ 
41” | शर टर 
“ ऑर र 
१ त. 3 ही 
२ रि क 
(1.४) श्‍ 
> ्् )__/” | 
न्ती क * शी 
५१५२), म "१.१) 
. १) ११३ र्‍ ९ १ 
;) 


“ही आमच्या काऊबॉयची घोडी आहे.!" 


कर्लोस काका म्हणाले. 


जेव्हा आपण नवीन घर बांधू तेव्हा ती ओझे “आमच्या छोटीकडन कष्ट करून घेऊ 
उचल्रेलर.” रुबेन म्हणाली. नका.” तिने फिलोमीनाचे नाक कुरवाळत 


“आणि नांगर सुद्‌धा!” कार्लोस काका म्हणाले. म्हटले. 


। काफिला पहाडांच्या 
रस्त्यातून बाहेर पडला. त्यांच्या 
समोर हिरव्यागार टेकड्या 
होत्या. त्या समुद्राच्या 
लहरीसारखे दिसत होत्या. 


/“€ क 
” 
शं 


सॅन गॅब्रिएल मिशनचे पाट्री 
त्यांना भेटायला आले. 


ह] 1 


४1२3 
»“*-टा 4 निळ 


ल् 


“आपण शेवटी घरी पोहचलोच,” 


फेलिपेने फिलोमिनाच्या कानात कुजबुजत 
म्हटले. फिलोमीना गाऊ लागली, 


“ठेचू - ठें55555- चू55555!” 


लेखकाच्या लेखणीतून 


कर्नन जुआन बॉटिस्टा यांची मोहीम 
स्पॅनिश मेक्सिकोहून कॅलिफोर्नियाला 
पाठवण्यात आली होती जेणेकरून तेथील 
जमीन मार्ग खुला करावा आणि अल्टा 
कॅलिफोर्निया नावाचा विस्तीर्ण रिकाम्या 
भागाला लोकवस्ती करावी, जे आजचे 
कलिफोर्निया राज्य आहे. या कथेतील 
पात्रांप्माणेच स्थायिकांनी एप्रिल १७७५ 
मध्ये कुलियाकन, मेक्सिको सोडले आणि 
४ जानेवारी १७७६ रोजी सॅन गॅब्रिएल्र येथे 
पोहोचले. 12 कुटुंबे सॅन गॅब्रिएलमध्ये 
स्थायिक झाली आणि उर्वरित सॅन 
फ्रान्सिस्को बे येथे गेले आणि 17 सप्टेंबर 
1776 रोजी सॅन फ्रान्सिस्को प्रेसिडियोची 
स्थापना केली. कर्नल अँझा नंतर 
मेक्सिकोला परतले. पण हे कुटुंब 
कलिफोर्नियातच राहायचे. त्याचे वंशज 
आजही तेथे राहतात. 


